छोटा लांडगा 


लेखक: नॅथेनियल बेचले 
चित्रे: जोन सॅडिन 





छोटा लांडगा 


मराठी अनुवाद: सुशील मेन्सन 








छोटा लांडगा नावाचा एक 
मुलगा आपल्या कुटंबासोबत एका 
नदीकिनारी असलेल्या गावात 
राहात होता. 





8 







छा द्व | 
क क्क न र | | 
१ | 

“> द | त 

न नळ. र ४4 र « न 
क 

श् 
क 





की त्रिपी शक | 


/॥ २) 1)" ज्र ऑ 
रि | षि त र अ 


१” 


क्र लँ | 







त्याचे वडील अन्नासाठी हरीण, 
त्याची आई मक्याची $ अस्वल आणि त्रहान प्राण्यांची 

लागवड आणि स्वयंपाक | शिकार करत. या प्राण्यांच्या 

ही कामे करत असे. त्याचे कातड्यापासून ते कपडे बनवत. 

वडील शिकार करत. 


पण छोटा त्रांडगा शिकार तो विणलेल्या जाळ्यानेही मासे 


करण्यासाठी अजून खूप लहान पकडत असे. तो ईल, शिंपले, 

होता. तो आपल्या छोटयाशा ऑयस्टर यांची शिकार करत असे. 

होडीतून फक्त मासे पकडू शकत त्याचे आयुष्य छान चालले होते 

असे. आणि त्यातला मासे पकडायला 
आवडत असे. 






तो हाडापासून 
बनवलेल्या आकडीने मासे 
पकडत असे. 


पण कालांतराने तो मासे 
पकडून पकडून थकला. 


आता त्याला मोठया 
जनावरांची शिकार करायची 
होती. 


त्यासाठी त्याने वडिलांकडे 
परवानगी मागितली. 





“फारतर,” तो म्हणाला, न 

“माझे एक-दोन बाण वाया | ॥ 
* शँ भो 
जातील, एवढंच.” र| ॥ ध्य १! 
स्थ भः 

“ठीकाय,” वडील म्हणाले. 

“नदीच्या खालच्या भागात तू हो होडी घेऊन जा, तिथे एक 
असलेल्या डोंगरांच्या बेटावर रात्र-एक दिवस राहा आणि बघ तुझं 


चांगली शिकार मिळेल तुला. नशीब फळफळतंय का ते.” 


“बरं!” छोटा लांडगा म्हणाला. “मी नीट शिकार केली, भरपूर 


तो आपल्या होडीत बसून हरणं, अस्वलं, कोल्हे, लांडगे, 
मॅनहॅटनला त्या डोंगरांच्या गरूड, मुंगुस, पाणठंदरं, रानमांजरं 
बेटावर गेला. मारली तर मी वडिलांसारखा 


शिकारी बनेन. 





मग मी बाबांसारखंच माझ्या 
केसांत पिसं लावेन, चेहऱ्याला 


रंग लावेन.” 





त्याला हे कळत नव्हते की फक्त 
शिकार करून आपण वडिलांसारखे बनू 
शकणार नाही. 











मॅनहॅटनला शिकार करणारे काळोख पडल्यावर | आ जी र 
आणि मासे पकडणारे इतर छोट्या लांडग्याने | 
इंडियन लोकही होते. पण निजण्याची व्यवस्था 
छोट्या लांडग्याला एकटेच केली आणि शेकोटी 


राहायचे होते. पेटवली. 





म्हणून त्याने आपल्री होडी 
किनाऱ्यावर खेचून आणली आणि 


लपवली आणि मग तो जंगलात 
निघन गेला. मग तो झोपी गेला. 


त्याने शिकार केलेला एक पक्षी 
शिजवून खाल्ला. 


पण त्यात्रा झोप आली नाही, 
कारण जंगलात रात्री बरेच काही 
घडत होते. 


॥॥ 


जंगल विविध आवाजांनी भरून 
गेले होते - वू- हू! ओ-ओ! ओ। 


फांद्या काडकन मोडण्याचे, 
पक्ष्यांच्या फडफडण्याचे, 





गुरगुरण्याचे असे अनेक आवाज छोटया लांडग्याला 
येत होते. उजाडेपर्यंत झोपच आली 


जंगलात खूप जनावरं होती. नाही. 





जागा झाल्यावर जंगलातून 
जाणारी एक वाट त्याला दिसली. 


“या वाटेवरून चालून बघतो 
कुठे जातेय ती,” तो म्हणाला. 
“कदाचित पुढे मला चांगली 
शिकारही मिळून जाईल.” 


त्याने दोनवेळा “या-हू!” म्हणत 
स्वत:मध्ये उत्साह भरला. आता 
तो कोणत्याही गोष्टीसाठी सज्ज 
होता. पण पुढे त्याला जे काही 
दिसले ते आगळेच होते. तो 
जंगलातून बाहेर पडला तेव्हा 
समोरचे दृश्य बघून त्याचा 
विश्वासच बसेना. 








पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या गोष्टी 
त्याला दिसल्या. धुरांड्याची घरे, 
शिडाची जहाजे, कुंपण असलेली घरे 
आणि पांढराफटक चेहरा असलेला 
एक माणूस! 





त्या माणसाचा जबडा मोठा 
होता आणि त्याच्या दातांमध्ये 
फटी होत्या. छोट्या लांडग्याला 
वाटले की त्या माणसाने कुणा 
सैतानाचा मुखवटा चढवला 
असावा. 





11 एका जहाजातून एक विचित्र 
प्राणी बाहेर पडत असल्याचे पाहिले. 


जहाजातून लांबलचक 
आयाळ आणि शेपूट असलेले 
घोडे, छोटी शिंगे आणि काळे 
ठिपके असलेल्या गायी, 
कुरळी शिंगे आणि काळा 
चेहरा असलेल्या मेंढ्या, 
वक्राकार शेपट्या आणि 
आखुड-जाड नाक असलेली 
इकरे हे प्राणी बाहेर आले. हे 
प्राणी मोठे आणि विचित्र 
होते. ते विचित्र आवाजात 
ओरडत होते. 





जंगलात परतून त्याने आपली होडी 
शोधली. होडीत बसून तो 
मॅनहॅटनपासून शक्य तितक्या वेगाने 
दूर दूर गेला. 


छोटा लांडगा घाबरला. “मी अशा 
जनावरांची शिकार करायला नाही 
आलोय. हे तर खूपच मोठे आहेत!” 
तो म्हणाला. तो पुन्हा जंगलात 
पळून गेला. 





घरी पोहोचल्यावर त्याने 
वडिलांना सारा वत्तांत दिला. 





“मी एक माणूस बघितला, 
पांढरा रंग फासलेला!” तो 
म्हणाला. 

“त्याचे हात आणि चेहरासुद्धा 
पांढरे होते. त्याचा जबडा मोठा 
होता. त्याचे दात झाडपाल्याची 
दवा बनवणाऱ्या वैदुसारखे, 
नाहीतर सैतानासारखे होते.” 

“मी गोऱ्या लोकांना 
ओळखतो,” वडील म्हणाले. 

“ते काही वर्षापूर्वीच आलेयत 
तिथे. आपण त्यांच्या वाटेला 
जायचं नाही.” 


“पण तिथे खूप जनावरं होती!” 
छोटा लांडगा म्हणाला. 


“याआधी कधीच न पाहिलेली! 





काही जनावरांची शिंगं सरळ 
होती, तर काहींची वाकलेली. 


आणि काही जनावरांना दाट तर 
काहींना वक्राकार शेपट्या होत्या. 
ते खूप गोंगाट करत होते, विचित्र 
आवाज काठून. तुम्ही स्वत: बघत 
नाही तोवर तुमचा माझ्यावर 
विश्वास बसणार नाही!” 

“ठीकाय,” वडील म्हणाले. 

“तू केलेल्या वर्णनाने माझी 
उत्सुकता वाढलीय. मी नक्की 
बघायला जाईन त्यांना.” 

“उत्सुकता?” छोटा लांडगा 


म्हणाला. “ते भयंकर आहेत! घाई 
करू नका!” 


“ते बघा!” शहरात पोहोचल्यावर 
छोटा लांडगा म्हणाला 


“ती बघा जनावरं! बघितलीयत का 
अशी जनावरं आधी कधी?” 


“विचित्रच आहेत,” वडिलांनी मान्य 





“कुणालातरी विचारुया 
मग ते होडीने पुन्हा मॅनहॅटनला गेले. त्यांच्याबद्दग. मग जास्त 
माहिती मिळेल.” 


ते एका गोऱ्या माणसाकडे गेले. ही जमीन आता आमची 
त्यांना बघून गोरा माणूस हबकला! आहे. आम्ही पैसे देऊन ती 
खरेदी केत्री आहे.” 





त्याने आपत्री बंदूक उचलली आणि 
सज्ज झाला. 
“ती जनावरं कशासाठी आहेत?” 


छोट्या लांडग्याच्या वडिलांनी 
विचारले. 


“आमच्या शेतासाठी,” गोरा माणूस 
उत्तरला. “तुम्ही इथून निघून गेलात 
तर बरं होईल. 





“तुम्ही जमीन कशी काय खरेदी 
करू शकता?” छोट्या लांडग्याच्या 
वडिलांनी विचारले. 


“तुम्ही आभाळ आणि समुद्र 
खरेदी करू शकता का? तुम्ही 
जमिनीचे पैसे कुणाला दिलेत?” 


“आम्ही इथे राहाणाऱ्या इंडियन 
लोकांना जमिनीचे पैसे दिले,” गोरा 
माणूस म्हणाला. 

“ते तलावात मासे पकडत होते. 
आता तुम्ही निघा, नाहीतर मी 
तुम्हाला गोळ्या घालीन.” 

मग गोऱ्या माणसाने आपल्या 
बंदुकीकडे इशारा केला आणि ती 
हातात घेतली. 


“आमची भीती बाळगू नका,” 
छोट्या लांडग्याचे वडील म्हणाले. 


“आम्ही तर फक्त विचारत 
होतो 7 





“निघा, ताबडतोब,” गोरा माणूस म्हणाला. 


मग छोटा लांडगा आणि त्याचे 
वडील तिथून निघून गेले. 


“त्यांनी कोणत्या इंडियन 
लोकांना पैसे दित्रे?” छोट्या 
लांडग्याने होडी वल्हवत विचारले. 


“कनारसी लोकांना,” वडील 
म्हणात्रे. “पण खरंतर ते तिथे 
राहातच नव्हते. 


त्यामुळे त्यांना ही जमीन 
विकायचा हक्कच नव्हता. जमीन, 
आभाळ, समुद्र ही सर्व 
पृथ्वीमातेची संपत्ती आहे. ती 
वापरायची मुभा सर्वानाच आहे.” 






गोऱ्या लोकांची जनावरे सगळीकडे 


पण गोरे लोक असा जाऊ लागली आणि इंडियन लोकांनी 
दृष्टिकोन ठेवत नव्हते. लागवड केत्रेली पिके खाऊ लागली. 
ते इंडियन लोकांची पिके तुडवू 
लागली. 


त्यांनी तिथे बरीच घरे 
उभारली आणि ते सार्‍या बेटावर 
पसरल्रे. 













शेवटी इंडियन लोकांच्या 
तुलनेत गोरे लोक आणि 
त्यांच्या जनावरांची संख्या 
मोठीच होती. 


इंडियन लोकांना पिकांची 
लागवड करणे कठीण झाले. 
त्यामुळे ते भुकेले राहू लागले. 


इंडियन लोक ज्या 
जनावरांची शिकार करत, ती 
तिथून निघून गेली. 


एके दिवशी छोट्या 
लांडग्याच्या वडिलांनी एक 
निर्णय घेतला. 


“मी गोऱ्या लोकांच्या 
नेत्याला भेटीन,” ते म्हणाले. 

“तुम्ही आमची भूमी खराब 
करताय, ते थांबवा अशी मी 
त्यांना विनंती करीन. जमीन 
अशी नष्ट करण्याचे काहीच 
कारण नाही.” 


“मी येऊ तुमच्या सोबत?” 
छोटा लांडगा म्हणाला. 





“चालेल,” वडील म्हणाले. 


“मी हे तुझ्याच भल्यासाठी करतोय.” 


मग ते गोऱ्या लोकांच्या 
नेत्याला शोधायला निघाले. ते 
फार टूर गेले नव्हते इतक्यात 
त्यांना गोंगाट ऐकू आला. 
त्यांना लोक पळताना दिसले. 
मग छोट्या लांडग्याच्या 
पाठीमागे असलेल्या एका 
झाडात स्फोट झाला! 


थोड्या अंतरावर लोक ओरडू 
लागले, “इंडियन! इंडियन!” 





“बाबा, हे सगळ काय 
चाललंय?” छोट्या लांडग्याने 
विचारले. 


“मला नाही माहीत,” वडील 
म्हणात्रे. “शांत उभा राहा आणि 
ऐक.” ते ऐकू लागले. 


मग त्यांना आणखी मोठा गोंगाट 
ऐकू आला. मग आणखी एक 
स्फोट! झाडाच्या सात्रीचा एक 
तुकडा उडून झाडाजवळ पडला. 










“ते आपल्यावर गोळ्या 
झाडतायत!” छोटा लांडगा ओरडला. 


| ९2९४ 


वी | |... 
छोटा लांडगा एका झाडामागे च्व्हु 
लपला. त्याच्या वडिलांनीही तेच केले. 


हो, तिथूनच झाडतायत,” त्याच्या 
वडिलांना पटले. 


“पण याला काय अर्थ आहे.” 


आपल्या तोंडावर हात ठेवून ते 
मोठ्याने ओरडून म्हणाले, “आम्हाला 
बोलणी करायचीयत. तुमचे नेते 
आमच्याशी बोलणी करतील का?” 





“तुम्ही इंडियन! पळा इथून!” जंगलातून 
एक आवाज ओरडला. 


मग त्यांनी आणखी एक गोळी 
झाडली. ती वेगाने छोट्या लांडग्याच्या 
“जिथून आलात तिथे परत जा!” कानाजवळून निघून गेलरी. 


२८-१3 
4४१ ऱृ हः 
डी” /6- ' 
की 7.” डं क 





“मला वाटतं, त्यांना 
आपल्याशी बोलणी करायची 
नाहीयेत. चल परत जाऊ,” वडील 
म्हणाले. 





ते परतले आणि पुढल्या दिवशी 
वडिलांनी आणखी एक निर्णय घेतला. 


“इथे सगळ्यांसाठी विपुल जमीन 
आहे,” ते म्हणाले, “इथे राहाता येत 
नसेल तर नदीच्या वरच्या अंगाला जाऊ 
दूर कुठेतरी. 


आपण खूप दूर गेलो की तिथपर्यंत 
ते कधीच पोहोचणार नाहीत.” 


मग त्यांनी आपल्नरे सामान बांधले 
आणि गोरे लोक पोहोचू शकणार 
नाहीत अशी जागा शोधू लागले. 


एकदा छोटा लांडगा 
शिकार करत होता तेव्हा 
त्याला एक हरीण 


>, पाहिल्यासारखे वाटले. जि 





त्याने नजिक जाऊन 
बाणाचा नेम धरला. 





त्यांना एक छानशी जागा 
मिळाली. त्यांनी तिथेच 
वस्ती केली. 


मग त्याला उमगले की ते 
हरीण नसून एक गाय आहे! 





“चला, ते येऊन आपल्याला त्रास 


घरी जाऊन त्याने वडिलांना ही गोष्ट 
र न देण्याआधीच निघू इथून.” 


सांगितली. 





“म्हणजे ते इथेसुद्धा पोहोचले,” 
वडील म्हणाले. 


ते त्या जागेपासून आणखी दूर 


जाऊ लागले. 


आणि मग.... 
आणि मग.... 


र 
क क क; ह 





आणि मग. 


लेखकाचे मनोगत 


मॅनहॅटनची ही गोष्ट कल्पित आहे. पण छोटा लांडगा 
आणि त्याचे वडील यांच्यासारख्या असंख्य इंडियन लोकांना 
गोऱ्या लोकांनी आपल्या राहात्या जागेवरून, शिकारीच्या 
स्थानावरून दूर जाण्यास भाग पाडले. केनारसी इंडियन 
लोकांनी गोऱ्या डच लोकांना मॅनहॅटन विकले. त्यांचा त्या 
भूमीवर काहीच हक्क नव्हता, कारण ते ब्रुकलीन भागाचे 
रहिवासी होते. त्यांना त्या भूमीचे मालक असण्यात काहीच 
स्वारस्य नव्हते. त्यांनी डच लोकांनी दिलेला पैसा खुशीने 
स्वीकारला. पण लवकरच त्यांना उमगले की संपत्तीबद्दल 
गोऱ्या लोकांचे विचार आपल्या विचारांपेक्षा भिन्न आहेत. गोरे 
लोक नवनव्या भूमीवर हक्क गाजवत गेले आणि मग 
अमेरिकी इंडियन लोकांकडे स्वत:ची भूमीच शिल्लक राहिली 
नाही!! 


